महाराष्ट्र राज्यातील गावांची, 
वस्त्यांची व रस्त्यांची जातीवाचक 
नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३३/ अजाक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक ११ डिसेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अनेक शहरातील व ग्रामीण भागातील अनेक गावांची, वस्त्यांची व 
रस्त्यांची नांवे जातीवाचक असल्याची बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह 
नसल्यामुळे राज्यात सामाजिक सलोखा व सोहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वृध्दींगत 
होण्याच्या दृष्टीने अशा सर्व गावांची, वस्त्यांची व रस्त्यांची नांवे बदळून अशा जातीवाचक 
नावांऐवजी महापुरुषांची व लोकशाही मूल्यांशी निगडित नांवे देण्याबाबतची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


राज्यातील अनेक शहरातील व ग्रामीण भागातील अनेक गावांची, वस्त्यांची व 
रस्त्यांची नांवे जातीवाचक असल्याची बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह 
नसल्यामुळे राज्यात सामाजिक सलोखा व सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वृध्दींगत 
होण्याच्या दृष्टीने अशा सर्व गावांची, वस्त्यांची व रस्त्यांची नांवे बदळून अशा जातीवाचक 
नावांऐवजी महापुरुषांची व लोकझाही मूल्यांशी निगडित नांवे देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर विषयाचे महत्व लक्षात घेऊन, जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याची 
कार्यपध्दती शहरी भागासाठी नगर विकास विभागाने व ग्रामीण भागासाठी ग्राम विकास विभागाने 
निश्चित करुन जातीवाचक नावे बदलण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२०१२१११२२१४१८४२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Shyam Arjunrao »- 


2.5.4.20=ebdccd1ea7bd29723d76653e72dddcc5cf97ff4fb69ce4 


Taga de TaabdSctdsetiadcie cn-Shyam Aun Tagade 


Date: 2020.12.11 12:26:48 +05'30' 


याम तागडे) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


igned by Shyam Arjunrao Tagade 
Government Of Maharashtra, ou=Social Justice And 
Department, postalCode=400032, 


प्रति, 


१. मा.विरोधी पक्षनेता विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
२. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधान सभा/ विधान परिषद, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३३/ अजाक 


३. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, 

. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री, तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
६. मा. मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री ( सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. राज्यमंत्री (वि.स.) यांचे खाजगी सचिव, 

. मा.मंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, 
१०. मा. राज्यमंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, 
११. मा. अमुस/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 
१३. मा. प्रधान सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. विभागीय आयुक्त सर्व महसूल विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
१५. आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई, 
१६. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य, 
१७. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
१८. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 
१९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, महाराष्ट्र राज्य, 
२०. मुख्याधिकारी सर्व नगर परिषद/ नगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य, 
२१. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, 
२२. सर्व सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
२३. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


